निराश्रीत बालकांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.९८/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-०८ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- 

१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थ-३, दि.२७ जुले, २०१८. 

३. शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८ एप्रिल, २०१८ व दि.३० ऑक्टोबर, २०१८. 

४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५ जानेवारी, २०१९. 
शासन निर्णय :- 


मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, 
(०५) (02) निराश्रीत बालकांसाठी संस्थेत्तर सेवा (कार्यक्रम) (२२३५-११४७ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या 
वित्तीय वर्षासाठी महिला व बाळ विकास विभागांतर्गत निराश्रीत बालकांसाठीच्या बालगृह चालविणाऱ्या स्वयंसेवी 
अनुदानित मान्यता असलेल्या संस्थांना सहायक अनुदान (वेतनेतर) साठी ₹३४,८४,७३,०००/- (अक्षरी रुपये 
चौतीस कोटी dete लाख त्र्याहत्तर हजार फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित असून अद्यापपर्यंत 
₹२४,३९,३१,०००/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी एकोणचाळीस GE एकतीस हजार फक्‍त) इतका निधी वितरीत 


करण्यात आला आहे. 


२. सदर शासन निर्णयाव्दारे शिल्लक अवितरीत ₹१०,४५,४२,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी पंचेचाळीस 
लाख बेचाळीस हजार फक्त) मधून ₹३,४८,४७,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी आठ्ठेचाळीस लाख सत्तेचाळीस 
हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक दि.०२ एप्रिल, २०१८, दि.२७ जुले, २०१८, व दि.२५ जानेवारी, 
२०१९ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये ३१ सहायक अनुदानांतर्गत (वेतनेतर) वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संदर्भाधीन दि.३० ऑक्टोबर, २०१८ च्या निधी वितरणाच्या शासन निर्णयात विहीत 
केलेल्या नमून्यात शासनास तात्काळ सादर करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 
पुणे यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.९८/का-०८. 


षः सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०२१२१६११०९६७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


signed by Smita Dattatray Nivatkar 
nment Of Maha 


Smita Dattatray = 


2aa258b08, 
rialNumber: 


NO 
a 


6cf1e9285 1 8ffc9861918: 


fomen and Child 
ostalCode=400032, st=Mal htra, 
7a le2dd57c16934e9cb6672ccO 


7 sei =f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 1ece461c9dfd9c679b28f98e 
| V a a [| 79475c5ea90e: ‘Smita Dattatray Nivatkar 


21, cn=: 
Date: 2019.02.12 16:21:14 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१५. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


